माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे 
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील विधि शाखेतील 
पदव्युत्तर शिक्षण (_._.॥॥) घेतलेल्या न्यायिक 
अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढ मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.एचसीटी-२०१८/१३३/प्र.क्र.४३/ का.तीन. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - २४ मार्च, 2023. 


वाचा/ पहा :- शासन निर्णय, क्र.एचसीटी-२००८/४२७/प्र.क्र.३५८/ का.तीन, दि.०१.०८.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


ARTA! आयोगाच्या शिफारशीनुसार विधि शाखेतील पदव्युत्तर शिक्षण (L.L.M.) घेतलेल्या 
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना तीन आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ दिनांक 
०१.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने अनेक न्यायालयीन 
प्रकरणे उद्भवत आहेत. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र. ७६३३/२०१८, १०९८३/२०१५ व 
९२७/२०१८ मधील दि.११.१२.२०१८ रोजीच्या आदेशानुसार व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विशोष अनुमती 
याचिका क्रमांक १०४१/२०२० व ६३४२/२०२० मधील दिनांक ३०.०९.२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 
आणि भारत कुमार शांतीलाल ठक्कर विरुद्ध गुजरात राज्य व इतर (रिट याचिका (सी.) क्र. १९/२०१२) मधील 
दिनांक ०१.०४.२०१४ च्या आदेशानुसार संदर्भाधिन शासन निर्णयाऐवजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती :- 


शासन निर्णय :- 


न्यायिक अधिकाऱ्यांनी सेवेत येण्यापूर्वी किंवा सेवेत आल्यानंतर विधि शाखेतील पदव्युत्तर शिक्षण 
(LL.M) ही पदवी धारण केलेली असेल तर त्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देय आहे व तो लाभ 
देण्याची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे आहे :- 


क्र. ३ आगाऊ वेतनवाढी देण्याची कार्यपध्दती 


दि.०१.११.१९९९ रोजी न्यायिक | दि.०१.११.१९९९ रोजी न्यायिक अधिकारी म्हणून ज्या 
अधिकारी म्हणून सेवेत कार्यरत होते व | वेतनश्रेणीवर कार्यरत होते त्या वेतनश्रेणीवर ३ आगाऊ 
त्यांनी विधि शाखेतील पदव्युत्तर शिक्षण | वेतनवाढीचा लाभ देऊन वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 
(LLM) ही पदवी धारण केलेली 
असल्यास, 


२. | दि.०१.११.१९९९ नंतर न्यायिक | ज्या पदावर न्यायिक अधिकारी म्हणून प्रथम नियुक्‍त 
अधिकारी म्हणून सेवेत नियुक्‍त झाले | झालेले आहे त्या दिनांकाला त्या पदावर घेत 
होते व नियुक्‍त होणेपूर्वी विधि शाखेतील | असलेल्या वेतनश्रेणीत ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ 
पदव्युत्तर शिक्षण (L.L.M.) ही पदवी | देऊन वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 

धारण केलेली असल्यास, 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-२०१८/१३३/प्र.क्र.४३/ का.तीन 


३. दि.०१.११.१९९९ नंतर न्यायिक | ज्या दिनांकाळा सदर अधिकाऱ्याने विधि शाखेतील 
अधिकारी म्हणून सेवेत नियुक्त | पदव्युत्तर शिक्षण (LL.M) ही पदवी धारण केली त्या 
झाल्यानंतर विधि शाखेतील पदव्युत्तर | दिनांकाला तो कार्यरत असलेल्या पदावर घेत 
शिक्षण (LLM) ही पदवी धारण | असलेल्या वेतनश्रेणीत ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ 
केलेली असल्यास, देऊन वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


3. उपरोक्तप्रमाणे 3 आगाऊ वेतनवाढी देताना आश्वासित प्रगती योजनेचा/पदोन्नतीचा/ 
निवडश्रेणी/उच्च समयश्रेणी यांचा लाभ दिला असल्यास त्या त्या वेतनश्रेणीत/ वेतनस्तरावर 3 आगाऊ 
वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 


४. राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढी देण्याबाबतचा व 
त्याबाबतच्या थकबाकीवरील खर्च संबंधित न्यायिक अधिकारी घेत असलेल्या वेतनावरील लेखाशिर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


५. उपरोक्त ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ हा दि.०१.११.१९९९ पासून देय आहे व त्याबाबतची थकबाकी 
रोखीने अदा करण्यात यावी. 


६. या विभागाचा दि.०१.०८.२०१७ रोजीचा संदर्भाधीन शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत 
आहे. 


9. सदर arma निर्णय fea विभागाच्या सहमतीने ad त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१०८/२३/सेवा-३,दि.०१.०३.२०२३ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८०/व्यय-५, दि.०८.०३.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२४१३२५१५१५१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KISHOR HIRALAL PATIL 
Date: 2023.03.29 12:50:51 +05'30' 
(कि.हि.पाटील) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३.मा.उपमुख्यमंत्री व मंत्री (विधी व न्याय) यांचे प्रधान सचिव. 
४.मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५.मा. सर्व सन्माननिय विधानसभा /विधानपरिषद, व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-२०१८/१३३/प्र.क्र.४३/ का.तीन 


६.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधानपरिषद) विधानभवन, मुंबई. 
७.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान सभा) विधानभवन, मुंबई. 
८.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

९.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

१०.महाळेखापाल- एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
११.महाळेखापाल- एक/दोन (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

QQ. Gash, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५.प्रमुख न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 

१६.मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 

१७.प्रमुख न्यायाधीश, कौंटुबिक न्यायालय, मुंबई / पुणे / नागपूर/ औरंगाबाद / 
अकोला/अमरावती/ठाणे. 

१८.मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 

१९.सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधिश. 

२०.संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर. 

२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२२.धर्मादाय आयुक्त, मुंबई. 

२३.विधी व न्याय विभागातील सर्व शाखा सर्व कार्यासने. 

२४.वित्त विभाग (सेवा-३/व्यय-०५). 

२५.सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२६.निवड नस्ती/कार्यासन ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


